इंदापूर नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर सन 
१९९३ ते २००० या कालावधीत ठरावाद्वारे 
नियुक्त केलेल्या एकूण ४२ रोजंदारी 
कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करुन त्यांचे 
समावेशन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २८ फेब्रुवारी, २०२४. 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडील आदेशा क्रमांक एमसीपी-१०९४/प्र.क्र.२१/२५/५, 
दिनांक १९/९/१९९५. 


२) नगरपरिषद, इंदापूर यांचा ठराव क्रमांक २, दिनांक ४/१०/१९९५ 

३) मा. औद्योगिक न्यायालय, पुणे येथे दाखळ करण्यात आलेले complaints (ULP) क्र.१३१ ते 
१५२/ १९९६ मध्ये मा. औद्योगिक न्यायालयाने दिनांक २९/१/१९९९ रोजी पारीत केलेले 
आदेश. 

४) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपप्रसं- 
२००६/२/१०/पीयू/५/प्रलंबित पदनि/प्र.क्र.४१९/२००६/का-२४, दिनांक ९/६/२००६. 

५) मुख्याधिकारी नगरपरिषद, इंदापूर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.१०७/२०१८-१९, दिनांक १२/४/२०१८. 

६) शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक एमसीओ-२०१८/प्र.क्र.१२२/नवि-१४, दिनांक 
4/2/2048. 

७) नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचे पत्र क्र. नपप्रसंर००७/ 2/92 एसटी/ 
१/वारसा/प्र.क्र.५३३२/२००७/का-२४/१९७४, दिनांक २१/०६/२०२१ 

८) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद इंदापूर यांचे पत्र क्रमांक २३४/२०२१-२०२२, दिनांक ३/६/२०२१, 
दिनांक २८/६/२०२१ व क्रमांक १३०५/२०२३-२४, दिनांक 4/90/2023. 

९) मा.उच्च न्यायालय, खंडपीठ मुंबई येथे दाखल रिट पिटीशन क्रमांक १४३६६/२०२२ मध्ये 
दिनांक २१/१२/२०२२ रोजी मा. न्यायालयाने पारित केलेले आदेशा. 

प्रस्तावना:- 


इंदापूर नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर सन १९८४ ते २००० या कालावधीत नगरपरिषद 


सर्वसाधारण ठरावाद्वारे १०३ कर्मचारी पदस्थापित करण्यात आले होते. यामध्ये नगरपरिषदेने सन 
१९९२ ते १९९५ या कालावधीत आवऱ्यकतेनुसार आरोग्य, जकात, सुरक्षा विभाग व पाणीपुरवठा 


विभागात रोजंदारीवर कर्मचारी घेण्यात आले होते. सदरच्या कर्मचाऱ्यांपैकी दिनांक ३०/६/१९८६ 
पुर्वीचे एकूण ८ कर्मचारी, दिनांक १०/३/१९९३ पुर्वीचे १८ कर्मचारी व अनुकंपा/लाड कमिटीच्या 
शिफारशीनुसार अनियमित नेमणूक असलेले ११ कर्मचारी असे एकूण ३७ कर्मचारी यांच्या सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 


नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने त्यांचेकडीळ पत्र क्रमांक नपप्रसं/२/१०-पीयू/५/अनियमित 
नेमणूका/२००५/प्र.क्र.७५५/२६, दिनांक १२/१२/२००५ अन्वये नियमित केल्या. उर्वरीत ६६ कर्मचारी हे 
दिनांक १०/३/१९९३ नंतरचे आहेत. दरम्यान सन १९९४ मध्ये नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाल्याने 
आवश्यकतेनुसार पदनिर्मिती करण्यात आली असून नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने संदर्भात 
नमूद अनुक्रमांक-१, दिनांक १९/९/१९९५ च्या आदेशान्वये ७६ नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मान्यता 
दिली. सदर आदेशात नगरपालिका आस्थापनेवर ज्या पदांवर रोजंदारी कर्मचारी कार्यरत असतील ती 
पदे रोजंदारी कर्मचाऱ्यांकरीता रिक्‍त ठेवण्यात यावीत, sail अट होती. त्यानुसार नगरपरिषदेने दिनांक 
४/१०/१९९५ रोजी ठराव क्रमांक २ नुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्या पदावर नियुक्‍ती देण्यास मान्यता 
दिली. दरम्यान सदरच्या मान्यता सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून झाल्या नसल्याने सदरचे कर्मचारी 
तांत्रिकदृष्टया नियमित झाले नाहीत. सदरच्या ६६ कर्मचाऱ्यांपैकी १२ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. 
तसेच १० कर्मचारी मयत झाले आहेत. २ कर्मचारी कायम गैरहजर आहेत. तर ४२ कर्मचारी कार्यरत 
आहेत. यापैकी दिनांक १०/३/१९९३ पुर्वीच्या २ कर्मचाऱ्यांनी तसेच दिनांक १०/३/१९९३ नंतरच्या २० 
कर्मचाऱ्यांनी अशा एकूण २२ कर्मचाऱ्यांनी मा. औद्योगिक न्यायालय, पुणे येथे यूएलपी क्रमांक १३१ ते 
१५२ /१९९६ अन्वये दावे दाखल केले होते. त्यामध्ये मा. औद्योगिक न्यायालयाने दिनांक २९/१/१९९९ 
रोजी आदेश पारीत केले असून त्यामध्ये, सदरच्या कर्मचाऱ्यांना दि.२९.०३.१९९६ पासून नियमित करुन 
त्यांना नियमितीकरणाचे सर्व लाभ देण्यात यावे, असे आदेश पारीत केले आहेत. 

२. संदर्भ क्र. ४ येथील आदेशान्वये इंदापूर नगरपरिषदेच्या आकृतिबंधास नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय वरळी, मुंबई यांनी मान्यता दिली असून त्यामध्ये ५८ स्थायी पदे व १२७ अस्थायी पदे असे 
एकूण १८५ पदांच्या आकृतिबंधास मान्यता दिली. यामधील मंजूर पदावर सदरचे कर्मचारी कार्यरत 
असल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान शासनाने संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील 
विविध नगरपरिषदा / नगरपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेल्या दिनांक ११/३/१९९३ ते दिनांक 
२७/३/२००० या कालावधीत नियुक्‍ती होऊन कार्यरत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे समावेशन 
करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांना नियमित सेवेच्या दिनांकापासून सेवा ज्येष्ठता व निवृत्तीवेतनाचे 
लाभ अनुज्ञेय केले आहेत. 

३. इंदापूर येथील उपरोक्त कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे समावेहान होत नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी 
मा.उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्रमांक १४३६६/२०२२ दाखल केले होते. त्यामध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने दिनांक २१/१२/२०२२ रोजी आदेशा पारित करुन प्रतिवादी क्रमांक-१, नगर विकास 
विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी, इंदापूर नगरपरिषदेने सादर केलेल्या प्रस्तावासंदर्भात सदरच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत गुणवत्तेवर निर्णय घेण्याचे आदेश पारित केले आहेत. 

४. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन, इंदापूर नगरपरिषद येथील कार्यरत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या 
बाबतीत मा.औद्योगिक न्यायालयाचे आणि मा.उच्च न्यायालयाचे आदेशा विचारात घेऊन, तसेच 
नगरपरिषद प्रशासन संचाळनालयाकडील संदर्भात नमूद अनुक्रमांक-७ येथील प्रस्ताव विचारात घेऊन 
त्यांच्या सेवा दिनांक २९/३/१९९६ पासून नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 


शासन AUIS :- निर्णय :- 


अ) इंदापूर नगरपरिषदेच्या आस्थापनेवर दि.१०.०३.१९९३ ते दि.०४.१०.१९९५ या कालावधीत 
रोजंदारी तत्वावर नियुक्‍ती केलेल्या ६६ कर्मचाऱ्यांपैकी सध्या कार्यरत असलेल्या सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मधील १२ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मा. औद्योगिक न्यायालयाने (॥_? क्र. १३१ ते 
१५२ /१९९६ मधील दि. २९.०१.१९९९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दि. २९.०३.१९९६ पासून 
त्यांच्या सेवा नियमित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असून सदरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 
कोणतेही नविन पद निर्माण करण्याची आवश्‍यकता नसल्याने त्यांना नगरपरिषदेच्या 
आकृतीबंधातील स्थायी / अस्थायी मंजूर पदावर नियमित करण्यात येत आहे. 

ब) मा. औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णया व्यतिरिक्त इंदापूर नगरपरिषदेमध्ये सध्या कार्यरत 
असलेले परिशिष्ट-ब मधील ३० कर्मचारी हे उपरोक्त SHARIA कार्यरत असल्याने व 
त्यांनादेखील नगरपरिषदेने त्याचवेळी नियमित केळे असल्याने समान न्याय विचारात घेऊन 
दि.२९.०३.१९९६ पासून त्यांच्या सेवा नियमित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असून 
सदरच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतेही नविन पद निर्माण करण्याची आवश्‍यकता नसल्याने त्यांना 
नगरपरिषदेच्या आकृतीबंधातील स्थायी / अस्थायी मंजूर पदावर नियमित करण्यात येत आहे. 

क) वरीलप्रमाणे ४२ कर्मचाऱ्यांची सेवा दि.२९.०३.१९९६ पासून नियमित करण्यात येत असून त्या 
दिनांकापासूनची त्यांची सेवा सेवानिवृत्तीसाठी ग्राह्य राहील. तथापि त्या दिनांकापासून पुढील 
५ वर्षाची सेवा ज्येष्ठता, पदोन्नती, वेतनवाढ व इतर सेवाविषयक लाभासाठी अनुज्ञेय असणार 
नाही. 

ड) उपरोक्‍त एकूण ४२ कर्मचाऱ्यांना दि.२९.०३.१९९६ पासून नियमित करण्यात येत असल्याने 
तेव्हापासून त्यांची वेतन निश्चिती करण्यात यावी. तथापि सदरचे कर्मचारी नियमित 
झाल्यानंतर मार्च २०१९ पासून त्यांना शासनाकडून वेतनासाठी सहाय्यक अनुदान देय 
राहील. 

ई) सदर कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाच्या दिनांकापासूनच्या थकबाकी संदर्भात नगरपरिषदेने 

दि.०७.०९.२०२१ रोजी ठराव क्रमांक १९१२ सर्वानुमते मंजूर केल्यानुसार थकबाकीची रक्‍कम 

टप्प्या टप्प्याने अदा करण्याबाबत इंदापूर नगरपरिषदेच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा. 

सदर प्रकरणी एक वेळची बाब म्हणून सदर कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात 

येत असल्याने त्यामधील सफाई कामगार यांना व इतर कोणत्याही कर्मचाऱ्यास वारसा हक्क 

लागू राहणार नाही. 

ग) वरील अटी शार्ती मान्य असल्याबाबत सदर कर्मचाऱ्यांनी नगरपरिषदेकडे हमीपत्र सादर करणे 
आव्यक राहील. 

ह) उपरोक्त ६६ कर्मचाऱ्यांपैकी २ कर्मचारी कायमपणे गैरहजर असल्याने त्यांच्या 
नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेता येणार नाही. 

ज) ६६ कर्मचाऱ्यांपैकी परिशिष्ट-क मध्ये नमूद १२ कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून परिशिष्ट-ड 
मध्ये नमूद १० कर्मचारी मयत आहेत. त्यांच्या संदर्भात नियमितीकरणाची कार्यवाही आता 
करता येणार नाही. तथापि त्यांची झाळेळी सेवा विचारात घेऊन ते सदरच्या 
कर्मचाऱ्यासोबतच दि.२९.०३.१९९६ पासून नियमित झाले असे गृहित धरुन त्यांचे सेवानिवृत्ती 

पृष्ठ ८ पैकी ३ 


g 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 


वेतन व कुटुंबनिवृत्ती वेतन निश्चित करुन त्यांना थकीत रक्कमा अदा करण्याबाबत 
नगरपरिषदेच्या स्तरावर निर्णय घेण्यात यावा. 


लौ 


२. 


) इंदापूर नगरपरिषदेमध्ये सध्या कार्यरत असलेले ४२ कर्मचारी हे संवर्गाव्यतिरिक्‍त असल्याने 


त्यांच्या संदर्भात नगरपरिषदेने त्यांची शैक्षणिक व इतर कागदपत्रे तपासून त्यांना नियमित 
पदावर पदस्थापना देण्याची कार्यवाही करावी. 
सदरचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाकडीळ अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११६/कार्या.१२, 


दिनांक १/२/२०२२ तसेच विधी व न्याय विभागाकडील अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३२४/२३/ए ब्रॅन्व, 
दिनांक ४/१/२०२४ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


3. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१८२०२१ 4324 असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


SC C “७ AD -0 


one G&G & 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 


A N | R U D D H A DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7aceaac3251c7d1ded31ffib 


6e1a88d86b600c6bd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

V E N KT E 5 H J E W L | KA R serialNumber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B7 
30CB9118407ECAB6A27C67C4C, cn=ANIRUDDHA VENKTESH 
JEWLIKAR 
Date: 2024.02.28 18:32:44 +05'30' 


(अनिरुद्ध व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे. 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद इंदापूर, जि.पुणे. 


इंदापूर नगरपरिषदेमधील सर्व संबंधित कर्मचारी. 


प्रतिलिपी, 


१, 
२. 
३ 
छ. 
षु. 


प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सह सचिव (ए ब्रॅन्च), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (नवि-१४), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-१८). 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 


शासन निर्णय क्रमांक:- एमयुएन-२०१८/प्र.क्र. ३०१/नवि-१८ दि.२८.०२.२०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पद 

श्री. दिपक रतन कवितके टंकलेखक 
२ श्री. अल्फाद दुलेखान पठाण लिपिक 

श्री. वैभव भगवान देडामाने लिपिक 

श्री. विलास बाबुराव चव्हाण लिपिक 
4 | श्री. सुनिल बलभिम कुंभार लिपिक 
६ | श्री. किशोर प्रेमचंद होमकर लिपिक 

श्री. रमेश नारायण शिदे लिपिक 

श्री. मोहन भगवान शिदे वाहन चालक 

श्री. देविदास दिनकर शिदे वाहन चालक 
| qo | श्री. सुर्यकांत चंद्रकांत भंडारी वाहन चालक 
।_११_ | श्री. सुरेश जगन्नाथ सोनवणे पंप ऑपरेटर 
१२ | श्री. अंबादास भागवत जाधव बांधकाम लिपिक 

ANIRUDDHA न्न 


2.5.4.20=29¢6c42b581 1a121a201ecd7 3251c7d1ded31ff1b6e1a88 
d86b600c6bd, post ch 


400032, st=Maharashti 
V E N K ग E S H J EW L | KA R '=B986D51C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B730CB9 
118407ECAB6A27C67CAC, -ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 
4. 


(अनिरुद्ध व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 


शासन निर्णय क्रमांक:- एमयुएन-२०१८/प्र.क्र. ३०१/नवि-१८ दि.२८.०२.२०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र भचाऱ्याचे नाव पद 

श्री. मिलिद वासुदेव गुजर लिपिक 
२ | श्री. तानाजी मच्छिद्र चव्हाण लिपिक 
३ | ait. सुधीर दिगंबर तुरे लिपिक 
४ श्री. अरुण महादेव शिंदे मिस्त्री 
५ | Sil. अंबादास महादेव नाळे गवंडी 
६ | श्री. अशोक गजानन चिंचकर शिपाई 
७ । श्री. राजेद्र शिवदास शोवाळे शिपाई 

श्री. सोमनाथ दत्तात्रय घोळप शिपाई 

श्री. किरण सुर्यकांत गायकवाड शिपाई 
| qo | o | श्री. मनोज हनुमंत भापकर शिपाई 
।_११_ | श्री. संतोष अर्जुन सुर्यवंशी सहा. फायरमन 
92. श्री. सुभाष धोडिबा देवकाते मजूर 
१३ | Sil. भागवत विठ्ठल जाधव सफाई कामगार 
१४ | श्री. रमेश लक्ष्मण उकिरडे सफाई कामगार 
१५ | श्री. युवराज मल्हारी शोलार सफाई कामगार 
१६ | श्री. नसीर फकरुद्दीन मोमीन सफाई कामगार 
१७ | श्री. मोहन भानुदास ढोबळे सफाई कामगार 
१८ | atl. पांडूरंग अर्जुन माने सहा. फायरमन 
१९ | att. चंद्रशेखर रामलिंग मोदळे सफाई कामगार 
२० | at. बाळू राणू माने सफाई कामगार 
२१ | श्री. बाळू नारायण मखरे सफाई कामगार 
२२ | श्री. कुंदन सर्जराव माने सफाई कामगार 
23 श्रीमती मीना पांडुरंग चव्हाण सफाई कामगार 
२४ | श्री. पांडूरंग शांकर व्यवहारे ड्रेसर कम प्युन 
२५ | श्रीमती रेणूका दुर्याधन मखरे सफाई कामगार 
२६ । श्रीमती कांताबाई पांडूरंग भिसे सफाई कामगार 
२७ | श्रीमती मंगल विष्णू मखरे सफाई कामगार 
२८ | श्रीमती मीरा काळू खिलारे सफाई कामगार 
२९ | श्री. विष्णू हिरामण ढावरे सफाई कामगार 
३० | श्री. अजीम दगडू शेख सफाई कामगार 

ANIRUDDHA 


VENKTESH JEWLIKAR : 
(अनिरुद्ध व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 


शासन निर्णय क्रमांक:- एमयुएन-२०१८/प्र.क्र. ३०१/नवि-१८ दि.२८.०२.२०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-क 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पद 

।_१_ | श्री. सुरेश गोविंद शिंदे नक्कल लिपिक 
२. श्री. हरी बाबुराव शिदे लिपिक 

श्री. श्रीधर लक्ष्मण बाब्रस लिपिक 

श्री. देविदास गणपत कुंभार लिपिक 
५ _ श्री. संतोष प्रकाडा कोथमिरे लिपिक 
६ श्री. अंकुड श्रीपती बोराटे प्लंबर 

श्री. दादाराम अर्जुन राऊत शिपाई 

श्री. प्रकाश व्यंकटेश जोशी पंप अटेंडन्ट 

श्री. संजय ज्ञानेश्वर कवडे पंप अटेंडन्ट 
| qo | o श्री. रत्नाकर श्रीधर जोशी सफाई कामगार 
।_११_ | श्रीमती लता ननु चव्हाण सफाई कामगार 
१२ श्री. ae महादेव स्वामी शिपाई 


igitally signed by ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘URBAN 

A N | R U D D H A DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7: 3251c7d1ded31ff1b6e1 
188d86b600c6bd, postalCode=400032, st=Mahi ti 


st=Mahar. 
V E N KT E S H J EW L | KA R rialNumber=B986D51C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B730C 
B9118407ECAB6A27C67C4C, -ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 
D 2024.02.28 18:34:31 +05'30' 


(अनिरुद्ध व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.३०१/नवि-१८ 


शासन निर्णय क्रमांक:- एमयुएन-२०१८/प्र.क्र. ३०१/नवि-१८ दि.२८.०२.२०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-ड 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव पद 

।_१_ | श्री. विजयकुमार शिवाजी भोसले ऑडिट लिपिक 
2 श्री. dearer शिवाजी बोडके लिपिक 

श्री. सतिठा चंद्रकांत बोरीकर डिपाई 

श्री. देविदास दशरथ व्यवहारे सफाई कामगार 
५ | i आकाडा त्रिबक ars शिपाई 
६ | श्री. कदीर ईस्माईल पठाण rats 

श्री. मच्छिद्र सदाशिव जामदार सफाई कामगार 

श्री. भागवत मुरलीधर ननवरे सफाई कामगार 
९ श्री. उद्धव अर्जुन कवितके शिपाई 
| qo | o श्री. होरखान रशीद पठाण डिडिटी स्प्रेअरर 


Digitally signed by ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 


ig! 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
A N | R U D D H A DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=29c6c42b581 1a121a201ecd7aceaac3251c7d1ded31fflb6e1a88 
d86b600c6bd, postalCode=4( ra, 


}00032, st=Maharashtra, 
V E N KTE S H J EW L | KA R serialNumber=B986D5 1C7C29938C2BBB53D563F07DFC61C84B730CB91 
18407ECAB6A27C67C4C, cn=ANIRUDDHA VENKTESH JEWLIKAR 


(अनिरुद्ध व्यं. जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


